RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 
Reg.No.MH /MR/South - 357/2012 - 14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २- ८, २०१४ / पौष १२- १८ , शके १९३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. - (१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी . १०९५ / १०१/ डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी 

१९९५ मधील परि . क्र . ७ . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम (१ड ) 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप २००९ / प्र.क्र . १३ / का . ५ व का . ६, 

दिनांक ५ जून २०१०. 
( ४ ) या कार्यालयाची समक्रमांकित दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३ ची नोटीस . 

आदेश 
क्रमांक ससाशा / नपाप्र -१/निवडणूक खर्च/ सानि -२०१३. – नगरपंचायत, देवरुख यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक , २०१३ करिता तुम्ही २- अ या प्रभागामध्ये निवडणूक लढविलेली आहे. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी १०९५ / १०१/ डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ मधील परि . क्र . ७ नुसार , नगरपरिषदा / नगरपंचायत 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत केल्यानुसार , निकाल जाहीर 

दिवसांच्या कालावधीत सादर करणे बंधनकारक असून , खर्चाची माहिती मुदतीत सादर न केल्यास अशा उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट -कलम ( १ड ) नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार , 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप-२००९/ प्र.क्र .१३/ का . ५ व का . ६, दिनांक ५ जून २०१० अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

तरी तुम्ही विहीत मुदतीत, निवडणूक कालावधीतील संपूर्ण खर्च संकलित करून विहित नमुन्यात शपथपत्रासह नगरपंचायत, देवरुखकडे 
सादर न केल्यामुळे उक्त नियमानुसार, तुम्हाला निवडणूक लढविण्यास ३ वर्षे अनर्ह का करण्यात येऊ नये, याबाबतचा आपला लेखी खुलासा सदर 
नोटीस मिळालेपासून १० दिवसांचे आत या कार्यालयास सादर करावा, अशी उपोद्घातातील अ. क्र . ४ ची नोटीस बजावणेत आलेली आहे . या 
नोटिशीचा खुलासा तुम्ही केलेला नाही . 

प्रस्तुत नोटिशीचा खुलासा तुम्ही केलेला नसल्याने, या नोटिशीबाबत तुम्हाला खुलासा करावयाचा नाही असे गृहित धरून, या आदेशान्वये 
तुम्हाला नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास ३ वर्षे अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१३ . 


राजीव जाधव , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


प्रति , 


___ श्रीमती अश्विनी अनंत पाताडे, रा . देवरुख, ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 
भाग एक - अ-( को .वि .पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २-८, २०१४ / पौष १२- १८, शके १९३५ 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. - (१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी. १०९५/ १०१ / डेस्क -३, दिनांक ७ फेब्रुवारी 

१९९५ मधील परि . क्र . ७ . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १६ चे पोट -कलम (१ड ) 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप- २००९ / प्र. क्र . १३ / का . ५ व का . ६, 

दिनांक ५ जून २०१०. 
( ४ ) या कार्यालयाची समक्रमांकित दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३ ची नोटीस . 


आदेश 


क्रमांक ससाशा/ नपाप्र -१/निवडणूक खर्च/ सानि -२०१३. – नगरपंचायत, देवरुख यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक , २०१३ करिता तुम्ही ४-इ या प्रभागामध्ये निवडणूक लढविलेली आहे. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
यांचेकडील आदेश क्र . एसईसी १०९५ / १०१ / डेस्क -३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ मधील परि . क्र . ७ नुसार , नगरपरिषदा/ नगरपंचायत निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत केल्यानुसार , निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० 
दिवसांच्या कालावधीत सादर करणे बंधनकारक असून , खर्चाची माहिती मुदतीत सादर न केल्यास अशा उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट -कलम (१ड ) नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार, मा . राज्य 
निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ नप- २००९ /प्र. क्र .१३/ का . ५ व का . ६, दिनांक ५ जून २०१० अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत . 

तरी तुम्ही विहीत मुदतीत , निवडणूक कालावधीतील संपूर्ण खर्च संकलित करून विहित नमुन्यात शपथपत्रासह नगरपंचायत , देवरुखकडे 
सादर न केल्यामुळे उक्त नियमानुसार , तुम्हाला निवडणूक लढविण्यास ३ वर्षे अनर्ह का करण्यात येऊ नये, याबाबतचा आपला लेखी खुलासा सदर 
नोटीस मिळालेपासून १० दिवसांचे आत या कार्यालयास सादर करावा, अशी उपोद्घातातील अ. क्र . ४ ची नोटीस बजावणेत आलेली आहे. या 
नोटिशीचा खुलासा तुम्ही केलेला नाही . 

प्रस्तूत नोटिशीचा खुलासा तुम्ही केलेला नसल्याने , या नोटिशीबाबत तुम्हाला खुलासा करावयाचा नाही असे गृहित धरून, या आदेशान्वये 
तुम्हाला नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास ३ वर्षे अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१३. 


राजीव जाधव , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


प्रति , 


श्री . रविंद्र बळीराम बोरुकर , रा . देवरुख , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


